= 


महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य 
योजनेसाठी सन २०२०-२१ या आर्थिक 
वर्षातील २२१० जी २८९ (TSP) या 
लेखाशिर्षाखाली निधी वितरीत करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
सार्वजनिक आरोग्य विभाग 
शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२०/प्र.क्र.११२ /आरोग्य-६ 
गो.ते. रुग्णालय आवार, १० मजला, 
नवीन मंत्रालय, मुंबई - ४०० ००१ 
दिनांक: २८ जानेवारी, २०२१. 


सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. रास्वयो-२०१८/प्र.क्र.७४/आरोग्य-६, 
दिनांक २६ फेब्रुवारी, २०१९. 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं- २०२०/प्र.क्र.६४/अर्थ-३, दिनांक १६ एप्रिल, 
२०२०. 

वित्त विभाग, शासन परिपत्रक क्रमांक : अर्थसं- २०२०/प्र.क्र.६५/अर्थ-३, दिनांक ४ मे, 
२०२०. 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. मफुयो-२०२०/प्र.क्र.9९/आरोग्य-६, दिनांक 
०७ जुले, २०२०. 

सार्वजनिक आरोग्य विभाग, शासन निर्णय क्र. पुरक-२०२०/प्र.क्र.११२/आरोग्य-६, दिनांक 
१२ नोव्हेंबर, २०२० 

मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी यांचे पत्र क्रमांक 
राआहसो/लेखा/प्रअ/६४४०/१६६५/२०२०, दिनांक ११ डिसेंबर, २०२०. 

सा. आ. वि.,शासन निर्णय क्रमांक: मफुयो-२०२०/प्र.क्र.१५३/आरोग्य-६, दि. १४ डिसेंबर, 
२०२०. 

आदिवासी विकास विभाग, शासन निर्णय क्रमांक:बीयुडी-२०२० /प्र.क्र.०५ /कार्यासन-६, 
दिनांक २२ जानेवारी, २०२१. 


प्रस्तावना :- 


आयुष्यमान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजनेचे महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य 


योजनेशी संलग्नीकरण करून दोन्ही योजना राज्यामध्ये राबविण्याचा निर्णय दिनांक २६.०२.२०१९ च्या 
शासन निर्णयान्वये घेण्यात आलेला आहे. महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेच्या 
अंमलबजावणीसाठी सन २०२०-२१ या वित्तीय वर्षासाठी २२१० जी २८९ (TSP) या लेखाशिर्षाखाली रु. 
१५ कोटी, सप्टेंबर, २०२० मध्ये पुरवणी मागणीद्वारे रू. ८०.७८ कोटी व डिसेंबर, २०२० मध्ये पुरवणी 


मागणीद्वारे रू.१.७३ कोटी असा एकूण रू. ९७.५१ कोटी इतका निधी अर्थसंकल्पीत करण्यात आलेला 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२०/प्र.क्र. ११२ /आरोग्य-६, दिनांक २८ जानेवारी, २०२१ 


आहे. सदर निधीपैकी संदर्भ ४ व ५ येथील शासन निर्णयान्वये रू. ४०.०३ कोटी इतका निधी राज्य 
आरोग्य हमी सोसायटीस वितरीत करण्यात आला आहे. सदर योजनेच्या लाभार्थ्यांसाठी दिनांक ०१ 
जानेवारी, २०२१ ते दिनांक ३१ मार्च, २०२१ या कालावधीकरीता विमा हप्ता विमा कंपनीस अदा करणे 
यासाठी २२१० जी २८९ (592या लेखाशिर्षाखाली निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीस वितरीत 
करण्याचा प्रस्ताव शासनाच्या विचाराधीन होता. 


शासन निर्णय:- 

महात्मा ज्योतिराव फुले जन आरोग्य योजनेची अंमलबजावणी राज्य आरोग्य हमी आरोग्य 
सोसायटीमार्फत होत असल्यामुळे योजनेंतर्गत लाभार्थी कुटुंबाचा विमाहप्ता अदा करणे यासाठी सन 
२०२०-२१ या आर्थिक वर्षासाठी खाली दर्शविलेल्या लेखाशिर्षांतर्गत अर्थसंकल्पीत केलेल्या तरतूदीतून 
रू. २४,४८,७९,४५१/- (अक्षरी रुपये चोवीस कोटी अठ्ठेचाळीस लक्ष एकोण ऐंशी हजार चारशे एक्कावन्न 
फक्‍त) एवढा Gard निधी राज्य आरोग्य हमी सोसायटीच्या खात्यावर तात्काळ वर्ग करण्यासाठी 
नियंत्रक अधिकाऱ्याकडे सुपुर्द करण्यात येत आहे. सदर रक्कमेचा धनादेश राज्य आरोग्य हमी 
सोसायटीच्या नावे काढण्यात यावा. 


मागणी क्रं. टी-०५ 

२२१०- वैद्यकीय सेवा व सार्वजनिक आरोग्य 

०३ - ग्रामीण आरोग्य सेवा - विषम चिकित्सा 

७९६- जनजाती क्षेत्र उपयोजना 

(०१)- जनजाती क्षेत्र उप योजनांतर्गत योजना 

(09) (०६) - महात्मा ज्योतिबा HS जन आरोग्य योजना (राज्य योजना)(टीएसपी) 
२२१० जी २८९ (दत्तमत) ३१- सहाय्यक अनुदाने (वेतनेतर) 


२. सदर निधी सोसायटीकडे वर्ग करण्यास अनुदानाचे देयक अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 
यांच्याकडे सादर करण्यासाठी प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई हे आहरण व 
संवितरण अधिकारी तसेच सहसंचालक (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई हे नियंत्रक 
अधिकारी असतील. 


३. आदिवासी उप योजनेंतर्गत उपलब्ध झालेला निधी खर्च करताना आदिवासी विकास 
विभागाच्या दिनांक २२ जानेवारी, २०२१ च्या शासन निर्णयामध्ये नमूद सर्व अटी व शर्तीचे काटेकोरपणे 
पालन राज्य आरोग्य हमी सोसायटीने करावे. 


४. वित्त विभागाच्या दिनांक १६.०४.२०२० च्या शासन परिपत्रकान्वये दिलेल्या सुचनांचे सर्व 
संबंधितानी काटेकोरपणे पालन करावे. तसेच प्रमाणित करण्यात येते की, सदर परिपत्रकासोबतच्या 
परिशिष्टातील नमुद अटींची पुर्तता झाली आहे. 


५. सदर झासन निर्णय आदिवासी विकास विभागाच्या दिनांक २२ जानेवारी, २०२१ च्या शासन 
पृष्ठ ३ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः पुरक-२०२०/प्र.क्र. ११२/आरोग्य-६, दिनांक २८ जानेवारी, 2029 


निर्णयानुसार व वित्त विभाग अनौ. सं.क्र. ०९/व्यय १४, दिनांक १२.०१.२०२१ अन्वये दिलेल्या सहमतीस 


अनुसरून निर्गमित करण्यात येत आहे. 


६. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा सांकेताक २०२१०१२८१५४५५४१०१७ असा आहे. हा आदेशा 


डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Subhash Nivruti Gadg: 
h 


Subhash मकती H ith Dep tment, me 


talCode=400032, st=Maharasht 
2.5.4.20=b174930407346db2703eca69fb25. 


73a3ba8647d94e4c83579e877: 16372 
Nivruti Gadge 2rssrssieissse77 


Date: 2021.01.29 11:44:19 +05'30' 


(सु.नि.गाडगे) 
कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 


महालेखापाल, लेखा परीक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता, मुंबई. 

अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई 

निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई. 

आयुक्त, आरोग्य सेवा तथा अभियान संचालक, राष्ट्रीय आरोग्य अभियान, मुंबई 


. मुख्य कार्यकारी अधिकारी, राज्य आरोग्य हमी सोसायटी, मुंबई. 

. संचालक, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई. 

. सहसंचालक, (अर्थ व प्रशासन), आरोग्य सेवा संचालनालय, पुणे. 
. प्रशासकीय अधिकारी, आरोग्य सेवा आयुक्तालय, मुंबई (३ प्रती). 
९. 


नियोजन विभाग (कार्यासन१४७२), मंत्रालय, मुंबई. 


१०. आदिवासी विकास विभाग (कार्यासन-६),मंत्रालय,मुंबई. 

११.वित्त विभाग, कार्यासन - व्यय -१३/अर्थसंकल्प-९, मंत्रालय, मुंबई-३२. 
१२.अर्थसंकल्प शाखा, सार्वजनिक आरोग्य विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
१३.निवड नस्ती. 


पृष्ठ ३ पैकी ३ 


